अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचालक, गट-“अ” (राजपत्रित) या 
संवर्गातील पदावर नामनिर्देशनाद्वारे 
देण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१०५/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.८७८(१)(१११)/२३४२/ आठ, 
दिनांक २०/१२/२०१८. 


२) नियोजन विभागाचा समक्रमांकाचा शासन आदेशा दिनांक ३१/०५/२०१९. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये सहसंचालक, अर्थ 
व सांख्यिकी संचालनालय सामान्य राज्य सेवा, गट- “अ” (राजपत्रित, या पदावरील 
नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्तीसाठी ०२ उमेदवारांची गुणवत्ता क्रमांकानुसार शिफारस केली आहे. 
संदर्भाधिन शासन आदेश क्र. २ अन्वये, सदर उमेदवारांना सहसंचालक, गट-“अ” (राजपत्रित) 
या संवर्गातील पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे. संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या आदेशातील 
परिच्छेद क्र. ३ मध्ये “आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत रुजू 
होण्याबाबत व सदर कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास संबंधित उमेदवारांस नियुक्‍ती स्विकारावयाची 
नाही; हे गृहित धरुन त्यांचे नियुक्‍ती आदेशा रद्द करण्यात येतील”, असे स्पष्ट करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार खाली नमूद केलेले उमेदवार श्री.संजय वसंत काळे त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या कारणास्तव रुजू न झाल्यामुळे त्यांची दिनांक ३१/०५/२०१९ च्या 
आदेशान्वये सहसंचालक (आर्थिक सेवा), मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद या पदावर 
केलेली नियुक्‍ती/ पदस्थापना या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. । उमेदवारांचे नांव व जातीचा | नियुक्तीचा | गुणवत्ता शेरा 
प्रवर्ग प्रवर्ग क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) 
णं श्री.संजय वसंत काळे (भज-क) भज-क २ | विहित कालमर्यादेत 
रुजू झालेले नाहीत. 


शासन Seat क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१०५/का.१४२७ 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर 
शासन आदेश उपलब्ध करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०१९०८०२१६१३२१००१६ असा 
आहे. हा शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Tushar रब वा टता an 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Purushottam 11 ee 
. Purushottam Hirlekar 
H I [| | e ka r Date: 2019.08.03 12:14:26 +05'30' 
(तु.पु.हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

श्री. संजय वसंत काळे, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

जिल्हा नियोजन समिती, 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
. मा. मंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने). 
. आयुक्त, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद 
५. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
उप सचिव/ अवर सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद 
११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


